क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले जयंती “महिला शिक्षण 
दिन” म्हणून साजरी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.२३०/एस.डी.-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ डिसेंबर,२०२० 


वाचा : सामान्य प्रशासन विभाग,शासन परिपत्रक क्र. : जपूती २०२०/ प्र.क्र.९५/२९, दिनांक : १५/१२/२०२० 


प्रस्तावना : 


स्री शिक्षणाच्या प्रणेत्या, प्रथम शिक्षिका क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा ३ जानेवारी हा जन्मदिवस 
राज्यात साजरा केला जातो. स्त्रियांच्या मुक्‍तीदात्या असणाऱ्या सावित्रीबाई Hod यांनी दिलेले शैक्षणिक 
योगदान, त्यांनी आचरणात आणलेली स्त्री उद्घारासाठीची मुल्ये भावी पिढीसाठी अत्यंत महत्वाची आहेत. 
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंचे स्त्री शिक्षणातील योगदान, त्यांचे कार्य समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहचविणे 
व त्यांनी रुजविलेले शैक्षणिक मूल्ये पुढील पिढीत संक्रमित होणे गरजेचे आहे. ही गरज ओळखून क्रांतीज्योती 
सावित्रीबाई फुले यांची जयंती “महिला शिक्षण दिन” म्हणून साजरी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती . 


शासन निर्णय : 


थोर समाजसुधारक, शिक्षणतज्ञ क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुळे यांचा ३ जानेवारी हा जन्म दिवस 

राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये तसेच, शासकीय,निमशासकीय कार्यालयात 

“महिला शिक्षण दिन” म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निमित्त खालीलप्रमाणे विविध 

उपक्रम, कार्यक्रम साजरे करण्यात यावेत:- 

. सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात व शाळेत क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे 
पूजन करण्यात यावे. 

२. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती निमित्ताने प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक यांनी त्यांच्या 
कार्याविषयी एक पुस्तक वाचण्याचा संकल्प करावा . 

३. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्यावर आधारित व्याख्यानांचे आयोजन करावे . 

४. विद्यार्थ्यांचे गट करून क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या विषयी चर्चासत्रे घेण्यात यावीत. 

. ऑनलाइन वेबिनार आयोजित करून स्त्री शिक्षणाचे महत्व, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे 

स्फूर्तिदायी लेखन व विचार यावर परिसंवाद आयोजित करावा. 

६. महिला शिक्षिका, अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते यांचे स्री शिक्षणातील महत्व लक्षात घेऊन त्यांचा 

गौरव करणे. 


ae) 


Cc 
ae 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.२३०/एस.डी.-४ 


७. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनातील घडलेल्या विविध घटनांवर आधारित पथनाट्य, 
एकपात्री नाटक, यांचे आयोजन करणे . 

८. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्म दिनानिमित्त राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व 
माध्यमांच्या इयत्ता १ ली ते १२ वी मधील सर्व विद्यार्थ्यांनी भाषण/ वक्तृत्त्व स्पर्धा, निबंध लेखन, 
परिसंवाद, एकांकिका यासारखे कार्यक्रम स्तरनिहाय / गटनिहाय राबविण्यात यावेत. उपक्रमात 
सहभागी होऊन कॅमहिलाशिक्षणदिन, अमी__सावित्री, #mee_savitri या HASHTAG (#) वर 
व्हिडीओ व साहित्य upload करावे. याशिवाय विविध समाज माध्यमावर (फेसबुक, इंस्टाग्राम, 
ट्वीटर) अपलोड करावेत. यासाठी शिक्षक व पालकांनी त्यांना सहकार्य करावे. 
सावित्रीबाई फुले जयंती निमित्त “ महिला शिक्षण दिन” साजरा करण्यासाठी खालील उपक्रमांचे 


आयोजन करण्यात यावे:- 
अ.क्र . | स्तर/ उपक्रमाचा गट | उपक्रमाचे उपक्रमाचा विषय वेळ 
स्वरूप 

१. इयत्तावलळीते५वी भाषण क्रांतीज्योती सावित्रीबाई ३ मिनिटे 
फुले 

२. इयत्ता ६ वीते८ वी | निबंध लेखन | क्रांतीज्योती सावित्रीबाई | ३०० ते ३५० शब्द 
फुले 

३. | इयत्तारवीते१०वी | वक्तृत्व स्री शिक्षणाचे महत्व व ५ मिनिटे 

सावित्रीबाई फुले 
४. | इयत्ता ११वीते १२वी | परिसंवाद / मी सावित्री बोळतेय ५ मिनिटे 
एकांकिका 


९ . वरील सर्व कार्यक्रमांचे आयोजन करताना कोविड -१९ चा विचार करून सर्व नियमावलीचे पालन 


करण्यात यावे . 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२२४१७५६२६१९२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vandana Rajesh Krishna 


(वंदना कृष्णा) 
अपर मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा .राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.२३०/एस.डी.-४ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्राळय, मुंबई , 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई . 

४. सभापती विधानपरिषद,महाराष्ट्र,मुंबई 

५. अध्यक्ष,विधानसभा,महाराष्ट्र,मुंबई 

६. मा.मंत्री,शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

७. मा.राज्यमंत्री,शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

८. सर्व मा.मंत्री /मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
९. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव , मंत्रालय , मुंबई , 

११. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

१२.शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील सर्व कार्यासने, 

१३ . महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ( प्रसिद्धी देण्यासाठी ) 
१४. आयुक्‍त ( शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१५. संचालक , राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे, 
१६. शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१७. शिक्षण संचालक ( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१८. सर्व विभागीय आयुक्त , 

१९.सर्व जिल्हाधिकारी , 

२०. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 

२१. आयुक्त,सर्व महानगरपालिका , 

२२.सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२३.प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था , (सर्व ) 

२४ . शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / निरंतर) , जिल्हा परिषद (सर्व ) 
२५. निवड नस्ती (कार्यासन-एसडी-४) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


